आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील (EWS) 
उमेदवारांसाठी थेट व्दितीय वर्ष 
अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र पदवी 
अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेशाकरीता राखीव 
जागा ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीटीसी-२०१९/प्र.क्र.२५२/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक राआधो-४०१९/ 
प्र.क्र.३१/१६अ, दिनांक १२/२/२०१९ 
२) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचे पत्र क्रमांक AICTE/AB/WR/EWS/ 
२०१९-२०, दिनांक २५/७/२०१९ 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.२अ/एडीएम/२०१९/६११, 
दिनांक १ ऑगस्ट,२०१९ 


प्रस्तावना : 


अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या थेट व्दितीय वर्षाच्या शौक्षणिक वर्ष 
२०१९-२० Helles Waar प्रक्रियेमध्ये आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाकरीता (EWS) १०% आरक्षण लागू 
करण्याबाबत मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे रिट याचिका क्रमांक ४९६५/ 
२०१९ दाखल करण्यात आली होती. या रिट याचिकेच्या अनुषंगाने मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 
नागपूर खंडपीठाने दिनांक ३०/७/२०१९ रोजी निर्णय दिला आहे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेने दिनांक २५/७/२०१९ च्या पत्राद्वारे थेट व्दितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी आर्थिकदृष्टया 
दुर्बळ घटकाकरीता (EWS) ठेवावयाच्या राखीव जागांबाबत केलेले स्पष्टीकरण व मा.उच्च 
न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन संचालकांनी दिनांक १/८/२०१९ च्या पत्राव्दारे शासनास 
प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आदेश निर्गमित करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये थेट व्दितीय वर्ष अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने दिनांक २५/७/२०१९ च्या 
पत्राद्वारे कळविलेल्या सूत्रानुसार पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता प्रथम वर्षाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीसी-२०१९/प्र.क्र.२५२/तांशि-४ 


मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या १०% अधिसंख्य जागांवर राज्यातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी 
(EWS) आरक्षण लागू करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


२. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष तथा सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र 
राज्य व संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी याबाबत पुढील कार्यवाही तातडीने करावी. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०२१७२५४००७०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY 
AUDUMBAR 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

३. आयुक्त,राज्य सामाईक प्रवेशा परीक्षा तथा सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, ८ वा मजला, न्यु 
एक्सलसिअर इमारत, ए.के.नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई Yoo ००१ 

४. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. कुलगुरु, सर्व अकृषी विद्यापीठे 

६. कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगांव, जि.रायगड 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, 
४९, खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१ 
सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव 

१०. सर्व प्रशासनीक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


